सन २०२०-२१ मध्ये कृषि उन्नती योजना - 
राष्ट्रीय अन्न सुरक्षा अभियानांतर्गत अन्नधान्य 
पिकांकरिता अनुसूचित जमाती प्रवर्गाचा 
PFMS वरील निधी रु.७०९.११९ लाख निधी 
वितरीत करणेबाबत 


महाराष्ट्र शासन 
कृषी, पशुसंवर्धन, दुग्धव्यवसाय विकास व मत्स्यव्यवसाय विभाग 
शासन निर्णय क्रमांक : राअसुअ-२०२०/प्र.क्र.६०/४ओ 
मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरु चौक, 
मंत्रालय विस्तार, मुंबई - ४०० ०३२ 
दिनांक : २४ डिसेंबर, २०२० 
wet: 
१. कृषी व पदुम विभागाचा शासन निर्णय क्र. संकीर्ण-२०१७/प्र.क्र.३१/१७-अ,दि.१९/०४/२०१७ 
२. वित्त विभागाचा शासन निर्णय क्र.अर्थसं-२०२०/प्र.क्र.६५/अर्थ-३, दि.०४ मे.२०२० 
३. वित्त विभागाचे शासन परिपत्रक क्र.अर्थसं-२०२०/प्र.क्र.६४/अर्थ-३, दि.१६ एप्रिल, २०२० 
४. कृषि, सहकार व शोतकरी कल्याण विभाग, कृषि व शोतकरी कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार यांचे पत्र 
File No. 2-9&/2020-NFSM (75: ८३२७७, Dt.20/04/2020 
५. कृषि व पदुम विभाग शासन निर्णय क्र. असुअ-२०२०/प्र.क्र.३२/४-अे, दि.२८/०५/२०२० 
६. कृषि व पदुम विभाग शासन निर्णय क्र. असुअ-२०२०/प्र.क्र.३२/४-ओ, दि.०१/१०/२०२० 
७. कृषि, सहकार व शोतकरी कल्याण विभाग, कृषि व शोतकरी कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार यांचे पत्र 
File No. 20-219/2099-NFSM (CA-V) Dt.09/08/2020 
८. कृषी आयुक्तालयाचे पत्र क्र.कृआ/विप्र.१/राअसुअ/निवि२०-२१/प्र.क्र.०९/१३६०५, दि.०३/०६/१०/२०२० 


प्रस्तावना :- 


राष्ट्रीय अन्न सुरक्षा अभियान सन २०२०-२१ अतंर्गत अन्नधान्य पिकांकरिता केंद्र शासनाने दि.२०/०५/२०२० 
रोजीच्या पत्रान्वये २३३८९.२३० लाख इतक्या वार्षिक कृती आराखड्यास मंजूरी प्रदान केलेली आहे. कोविड-१९ च्या 
पार्श्वभूमिवर वित्त विभागाच्या दि.०४/०५/२०२० च्या शासन निर्णयातील मुद्दा क्र.२ नुसार राष्ट्रीय अन्न सुरक्षा अभियान 
- अन्नधान्य पिकांकरीता संदर्भ क्र.५ येथील दि.२८/०५/२०२० व संदर्भ क्र.६ येथील दि.०१/१०/२०२० च्या शासन 
निर्णयान्वये एकूण ₹१३८१३.३४ लाख रकमेचा पिकनिहाय वार्षिक कृती आराखडयास खालीलप्रमाणे प्रशासकीय 
मान्यता प्रदान केलेली आहे. 


(रु.लाखांत) 


एकूण ण मंजूर आराखडा 
कृती आराखडा कृती आराखडा एकूण मंजूर कृती आराखडा 


iad ३९ 


र रड 


शासन निर्णय क्रमांकः राअसुअ-२०२०/प्र.क्र.६०/४ओ 


कृषि आयुक्तालयाच्या संदर्भ क्र.०८ येथील दि.०३/०६/२०२० रोजीच्या पत्रान्वये राष्ट्रीय अन्न सुरक्षा 
अभियानातंर्गत अन्नधान्य पिकांकरीता अनुसूचित जमाती प्रवर्गासाठी PEMS खात्यावरील वरील शिल्लक रु.७०९.११९ 
लाख (केंद्र हिस्सा रु.४२५.४७२ लाख--राज्य हिस्सा रु.२८३.६४७ लाख) निधीचा सन २०२०-२१ साठी विनियोग 
करण्यास तसेच राष्ट्रीय अन्न सुरक्षा अभियानातंर्गत गहू, कडधान्य व पौष्टिक तृणधान्य पिकांचे अनुसूचित जमाती 
प्रवर्गाचा PFMS वर शिल्लक रु.३८.२१९ लाख निधी हा राष्ट्रीय अन्न सुरक्षा अभियान-भात या पिकासाठी रु.१९.२८५ 
लाख आणि भरडधान्य पिकांसाठी रु.१८.९३४ लाख वापरण्यास मान्यता देण्याची बाब शासनाच्या विचाराधीन होती. 
शासन निर्णयः 
१. सन २०२०-२१ करीता कृषी उन्नती योजना -राष्ट्रीय अन्न सुरक्षा अभियानांतर्गत अन्नधान्य पिकांकरीता 
अनुसूचित जमाती प्रवर्गाकरिता केंद्र व राज्य हिस्स्याचा PEMS वरील शिल्लक निधी रु.७०९.११ लाख (रुपये 
सात कोटी नऊ लाख अकरा हजार फक्त) निधी या शासन निर्णयान्वये आयुक्‍त (कृषी) पुणे, यांना 
अर्थसंकल्पिय वितरण प्रणालीद्वारे उपलब्ध करुन देण्यात येत आहे, सदर निधीपैकी केंद्र व राज्य हिस्साच्या 
वितरीत निधीचे विवरण पुढीलप्रमाणे:- 


अ अभियान केंद्र/राज्य PFMS वरील शिल्लक निधी 
क्र (रु.लाखांत) 
रा.अ.सु.अ. केंद्र ४२५.४७ 
(अन्नधान्य) राज्य २८३.६४ 
एकूण ७०९.११ 


२. सन २०२०-२१ करीता कृषी उन्नती योजना-राष्ट्रीय अन्न सुरक्षा अभियानातंर्गत गहू, कडधान्य व पौष्टिक 
तृणधान्य पिकांचे अनुसूचित जमाती प्रवर्गाचा 0१0५8 वर शिल्लक रु.३८.२१९ लाख निधी हा राष्ट्रीय अन्न 
सुरक्षा अभियान-भात या पिकासाठी रु.१९.२८५ ore आणि भरडधान्य पिकांसाठी रु.१८.९३४ लाख 
वापरण्यास मान्यता देण्यात येत आहे. 

३. सन २०२०-२१ करीता कृषी उन्नती योजना -राष्ट्रीय अन्न सुरक्षा अभियानांतर्गत अन्नधान्य पिकांकरीता 
अनुसूचित जमाती प्रवर्गाकरिता केंद्र व राज्य हिस्स्याचा ?॥॥8वरील शिल्लक निधी रु.७०९.११ लाख (रुपये 
सात कोटी नऊ लाख अकरा हजार फक्त) निधी खालील लेखाशिर्षातर्गत खर्ची टाकावा. 


प्रवर्ग केंद्र हिस्सा राज्य हिस्सा 
मागणी क्रमांक टी-५ मागणी क्रमांक टी-५ 
२४०१- पीक संवर्धन, २४०१- पीक संवर्धन, 
७९६-जनजाती क्षेत्रांतर्गत उपयोजना । ७९६-जनजाती क्षेत्रांतर्गत उपयोजना 
(पंचवार्षिक योजनांतर्गत योजना), (पंचवार्षिक योजनांतर्गत योजना), 
अनुसूचित जनजाती क्षेत्राअंतर्गत उपयोजना, जनजाती क्षेत्राअंतर्गत उपयोजना, 
जमाती (०१ (29) कृषि उन्नती योजना- | (०१) (२२) कृषि उन्नती योजना- 
राष्ट्रीय अन्न सुरक्षा अभियान- | राष्ट्रीय अन्न सुरक्षा अभियान- 
अन्नधान्य पिके अन्नधान्य पिके (राज्य हिस्सा ४०%) 
(केंद्र हिस्सा ६०%) (2809 ॥५५७) A4&&) 33, अर्थसहाय्य 
33, अर्थसहाय्य 


पृष्ठ ४ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः राअसुअ-२०२०/प्र.क्र.६०/४ओ 


४. शासन निर्णयान्वये सन २०२०-२१ करीता कृषी उन्नती योजना - राष्ट्रीय अन्न सुरक्षा अभियानांतर्गत अन्नधान्य 
पिकांकरीता अनुसूचित जमाती प्रवर्गाकरिता केंद्र व राज्य हिस्स्याचा PEMS वरील शिल्लक निधी रु.७०९.११ 
लाख (रुपये सात कोटी नऊ लाख अकरा हजार फक्त) निधी संचालक (विस्तार व प्रशिक्षण) यांनी PFMS 
प्रणालीद्वारे जिल्हा निहाय वितरीत करावा. 

५. सन २०२०-२१ मध्ये राज्यात सदर अभियानाची अमंलबजावणी व सनियंत्रण करण्याच्या दृष्टीने निधी 
आहरण व वितरण करणेसाठी पुढीलप्रमाणे नियंत्रण तसेच आहरण व संवितरण अधिकारी म्हणून घोषित 


करण्यात येत आहे. 

अ स्तर नियंत्रण अधिकारी आहरण व संवितरण आधिकारी 
क्र 

णि आयुक्तालय आयुक्‍त (कृषि), सहाय्यक संचालक (लेखा-१) कृषी 

स्तर कृषी आयुक्तालय, पुणे आयुक्तालय, महाराष्ट्र राज्य पुणे. 
२ | जिल्हा स्तर संबंधित जिल्हा अधिक्षक  । संबंधित जिल्हा अधिक्षक कृषी 
कृषी अधिकारी अधिकारी कार्यालयातील 
लेखाधिकारी 


६. या शासन निर्णयान्वये उपलब्ध करुन देण्यात आलेल्या निधीचा तात्काळ विनियोग करण्यात यावा तसेच 
निधी विनियोगाच्या अनुषंगाने संचालक (विस्तार व प्रशिक्षण) यांनी वेळोवेळी उपयोगिता प्रमाणपत्र शासनास 
सादर करावे. सदर उपयोगिता प्रमाणपत्राच्या आधारे सचिव (कृषी) यांच्या स्वाक्षरीने सदर निधीचे उपयोगिता 
प्रमाणपत्र केंद्र शासनास निर्गमित करण्यात येईल. 

७. हा शासन निर्णय वित्त विभागाचे शासन परिपत्रक क्र.अर्थसं-२०२०/प्र.क्र.६४/अर्थ-३, दि.१६ एप्रिल, २०२० 
नुसार विहीत केलेल्या अटींची पुर्तता होत असल्याने तसेच, सदर परिपत्रकानुसार या विभागास प्रदान 
करण्यात आलेल्या अधिकारांनुसार निर्गमित करण्यात येत आहे. 

८. सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध करण्यात 
आला असून त्याचा संकेतांक २०२०१२२४१५४३५४६९०१ असा आहे. हा आदेश डिजीटल स्वाक्षरीने 
साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 

महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 


ZENDAGE MAHAVEER © 
BALASAHEB 


(महावीर झेंडगे) 
कार्यासन अधिकारी, महाराष्ट्र शासन 


प्रति:- 
१. मा. मंत्री (कृषि) यांचे स्वीय सहायक ,मंत्रालय, मुंबई. 
२. मा. राज्य मंत्री (कृषि) यांचे स्वीय सहायक ,मंत्रालय, मुंबई. 
३. मा.विरोधी पक्ष नेता ,विधानसभा ,विधानमंडळ सचिवालय ,मुंबई 


पृष्ठ ४ पैकी ३ 


शासन निर्णय क्रमांकः राअसुअ-२०२०/प्र.क्र.६०/४ओ 


४. मा.विरोधी पक्ष नेता ,विधानपरिषद ,विधानमंडळ सचिवालय ,मुंबई 
५. मुख्य सचिव, महाराष्ट्र राज्य, मंत्रालय, मुंबई 

६. अपर मुख्य सचिव (नियोजन), नियोजन विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 

७. अपर मुख्य सचिव (वित्त), वित्त विभाग ,मंत्रालय, मुंबई 

८. सचिव (कृषि) ,कृषि व पदुम विभाग Aare, मुंबई. 

९. आयुक्त (कृषी), कृषी आयुक्तालय, महाराष्ट्र राज्य, पुणे. 

१०. व्यवस्थापकीय संचालक, महाराष्ट्र राज्य बियाणे महामंडळ, अकोला. 
११. संचालक (विस्तार व प्रशिक्षण), कृषी आयुक्तालय, साखर संकुल, शिवाजीनगर, पुणे. 
१२. सर्व विभागीय कृषी सहसंचालक 

१३. सर्व जिल्हा अधिक्षक कृषी अधिकारी 

१४. महालेखाकार ( स्थानिक निकाय लेखा परिक्षा व लेखा), मुंबई. 

१५. महालेखापाल (लेखा परिक्षा), महाराष्ट्र 9/2, मुंबई/नागपुर 

१६. महालेखापाल (लेखा व अनुज्ञेयता) महाराष्ट्र १/२, मुंबई/नागपुर 

१७. सर्व जिल्हा कोषागार अधिकारी, महाराष्ट्र राज्य 

१८. सहायक संचालक (लेखा-१), कृषी आयुक्तालय, पुणे 

१९. वित्त विभाग (कार्या. व्यय-१ / अर्थसंकल्प - १३), मंत्रालय, मुंबई 

२०. निवड नस्ती-४ओ 


पृष्ठ ४ पैकी ४ 


